नियोजन विभागाच्या "मानव विकास 
कार्यक्रम" अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या 
९५ पदांना दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा : १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: ममावि-२००६/प्र.क्र.२०/ का.१४१३, दि.२९ जून, २००६ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/ का.१४१८, दि.१९ जुले, २०११ 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.१२१/ का.१४१८, दि.११ नोव्हेंबर, २०११ 
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१३/प्र.क्र.१२३/ का.१४१८, दि.३० जून, २०१४ 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१४/प्र.क्र.६४/ का.१४१८, दि.२७ ऑगस्ट, २०१ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि .३१ऑगस्ट, २०२० 
७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का.१४१८, दि.८सप्टेंबर , २०२० 
८. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि .१५ फेब्रुवारी, २०२१ 
९. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि.२३ फेब्रुवारी,२०२१ 
१०. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१० ऑगस्ट,२०२१ 
११. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि.३० ऑगस्ट,२०२१ 
१२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२ फेब्रुवारी,२०२२ 
१३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि.२८ फेब्रुवारी,२०२२ 
१४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट,२०२२ 
१५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि. २४ ऑगस्ट,२०२२ 
१६. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०२२/प्र.क्र.४१/का.१४१८, दि. २८ नोव्हेंबर,२०२२ 
१७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी,२०२३ 


शासन निर्णय : 


नियोजन विभागाचे उपरोक्त दि. १८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मानव विकास 
कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना मानव विकास कार्यक्रम चालू असे पर्यंत किंवा 
अधिकतम दि. २८फेब्रुवारी,२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. ०८ फेब्रुवारी, 
२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन; मानव 
विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर पदांचा सविस्तर तपशील परिशिष्ट -(अ) 
मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


३. नियोजन विभागाच्या “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत ९५ पदे निर्माण करण्यात आली 
आहेत. सदर मुदतवाढ दिलेल्या या ९५ पदांवरील होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१,२०५३ 
जिल्हा प्रशासन, ०९३ जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक योजनाअंर्तगत योजना, of आयुक्त, 
औरंगाबाद (०४) (०१) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३ 9239) दत्तमत" या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१३१५०४१४०४१६ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


VANITA NARAYAN een PLANNING . 
JADHAV — me 
(वनिता ना. जाधव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. उप मुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२ , मुंबई /नागपूर 
३. आयुक्त (मानव विकास), मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 
. विभागीय आयुक्त (सवी 
५. जिल्हाधिकारी (सवी 
६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रा (पूर्व,मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१०. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
११. सहसचिव/उपसचिव (सर्व, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२. जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१४.  निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


परिशिष्ट- (आ) 


मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील 


सहायक आयुक्‍त / सहायक । सांख्यिकी 
अक्र आयुक्‍त Sie जिल्हा नियोजन लेखा सहायक जिल्हा es संशोधन सांख्यिकी लिपिक | शिपाई एकूण 
कार्यालय यु सह संचाळक ह अधिकारी | नियोजन अधिकारी | लेखक सहायक कू 
अधिकारी अधिकारी 
| a | पालघर १ १ १ १ ४ 
2 ।ठाणे १ १ १ ३ 
३ | रायगड i : 
| ¥ | सिंधुदुर्ग १ १ 
५ | नाशिक १ १ १ १ 8 
६ | धुळे १ १ १ १ 8 
1७ | नंदूरबार १ १ १ १ 8 
८ | जळगाव १ १ १ १ 8 
९ । जालना १ १ १ १ ४ 
| १० | परभणी q q 2 १ 4 
| a9 | हिंगोली १ १ २ 
१२ | बीड १ १ 
१३ । नांदेड १ १ २ १ 4 
| १४ | बुलढाणा १ १ १ १ ४ 
१५ । अकोला १ १ 
१६ | वाशिम १ १ १ १ 8 
| १७ | अमरावती १ १ २ 
१८ | यवतमाळ १ २ १ १ षु 
१९ | नागपूर १ १ २ 
२० | भंडारा q q q q 8 
२१ | गोंदिया १ १ १ १ 8 
२२ । चंद्रपूर १ २ १ १ 4 
२३ | गडचिरोली १ २ १ १ 4 
२४ ee q q q १ २ १ २ २ २ २ १५ 
औरंगाबाद 
२५ | नियोजन विभाग १ १ २ 
एकूणपदे | a | a | १६ | १_ | २३ | 9 | २३ २५ २ २ ९५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


